महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक - आयपीएस-१२०८ / प्र.क्र. २८१ / पोल १, 
दिनांक : २५ जून, २००८. 


संदर्भः १) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक डीजीपी/पीए/सीबीा/२००८/ 
३४, दिनांक ०९ मे, २००८. 
२) शासन आदेश समक्रमांक, दिनांक ३१ मे, २००८. 


शासन आदेश :- ' भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱयाची खालील विवरणपक्रात नमूद 


केल्यानुसार पदोन्नतीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे : अ* 
a as, नि 
नवीन नियुक्‍तीचे पद 


ae | अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे पद 


ee ee गव 

2 | डॉ. आर. टी. राठोड, | विशेष पोलीस महानिरीक्षक, | अपर पोलीस महासंचालक | 

भापोसे महिला अत्त्याचार प्रतिबंधक | महिला अत्त्याचार प्रतिबंधळ 
विभाग (PAW), १ विभाग (PAW) | 

महाराष्ट्र राज्य, मुंबई महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

श्रेणीवाढ पदावर| [पदोन्नतीने| 


2. - पदोन्नतीने नियुक्‍ती करण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्याने, पदोन्नत पदाचा कार्यभार 
स्विकारल्यानंतर, पदोन्नत पदावरील वेतन निश्‍चितीचा विकल्प, तातडीने लेखा अधिकारी, भापोस कक्ष. 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ यांचेकडे सादर करावा. 
3. प्रस्तुत प्रकरणी महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. यांनी 
कृपया तात्काळ कार्यवाही करावी आणि याबाबतचा अनुपालन अहवाल, संबंधितांनी sera 
स्विकारल्याचा दिनांक नमूद करुन, शासनास सत्वर सादर करावा. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


मिकी — 


( कैलास वि. बिलोणीकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


D:\new pal- INTRANSFE& POSTING. etter® २१. 281.08 ADG पिशाच 


महासंचालक च पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी/ निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव 

मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 

मुख्य सचिव यांचे सहसचिव. 

अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 

प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक. 

लेखा अधिकारी, arate कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती (पोल-१) 


D:\new pol- INTRANSFE&POSTING\Letter( R. 281.08 ADG Rathod 


